बी.डी.डी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील 
बी.डी.डी चाळीतील भाडेकरूंची पात्रता निश्चित 
करण्यासाठी संचालक, मुंबई विकास विभाग 
चाळी यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विविचा-२०२०/प्र.क्र.२१/गृनिप 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा - 
१) गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय क्र.विविचा-२००७/प्र.क्र.५१(भाग-१)/गृनिप, दि.३० मार्च,२०१६. 
२) गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय क्र.विविचा-२०१६/प्र.क्र.२६१/गृनिप, दि.०१ मार्च,२०१७. 
3) गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय क्र.विविचा-२०१६/प्र.क्र.२६१(भाग-१/गृनिप, दि.१४ जून, २०१७. 
४) गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय क्र.विविचा-२०१६/प्र.क्र.२६१(भाग-१)/गृनिप, दि.०९ जानेवारी,२०१९. 


प्रस्तावना - 

मुंबईतील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग व शिवडी येथील मुंबई विकास विभाग (बी.डी.डी) 
चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय वाचा येथील क्र.१) येथील दि.३०.०३.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने वाचा येथील क्र.२), 3) व ४ येथील शासन निर्णयांन्वये, ना.म.जोशी मार्ग, नायगाव 
व वरळी येथील बी.डी.डी. चाळीच्या पुनर्विकासासाठी लाभार्थ्याची पात्रता निश्चित करणे व इतर अनुषंगिक 
बाबींसाठी अनुक्रमे उप जिल्हाधिकारी (अति/निष्का), कुलाबा विभाग, उप जिल्हाधिकारी (अति/निष्का), धारावी 
विभाग आणि उप जिल्हाधिकारी (अति/निष्क), dis-2 विभाग यांची नियुक्‍ती केलेली आहे. तसेच पात्रतेसंदर्भात 
बाधीत झालेल्या AH , ज्यांच्याकडे अपिल करता येईल असा अपिल प्राधिकारी म्हणून अपर जिल्हाधिकारी 
(अति./निष्का.), मुंबई हहर यांची वाचा येथील क्र.२) वरील दि.०१.०३.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. 


उपरोक्त संदर्भ क्र. २, ३ व ४ येथील शासन निर्णयास अनुसरुन सध्या बी.डी.डी. चाळीतील भाडेकरुंची 
पात्रता उप जिल्हाधिकारी (अति./ निष्का.) कुलाबा, धारावी व वांद्रे-२ (विभाग) यांच्यामार्फत निश्चित केली जाते. 
बी.डी.डी. चाळींचे मिळकत व्यवस्थापकीय कामकाज संचालक, बी.डी.डी. चाळी यांच्यामार्फत पाहिले जाते व 
चाळींतील भाडेकरुंबाबत आवड्यक त्या नोंदी संचालक बी.डी.डी. चाळी यांच्या कार्यालयाकडे उपलब्ध आहेत. 
उप जिल्हाधिकारी यांना पात्रता तपासतांना कागदपत्रे उपलब्ध करुन घेण्यात कालपव्यय होतो व त्याचा परिणाम 
पात्रता निश्चिती व एकूणच प्रकल्पाच्या गतीवरदेखील होतो. बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास गतीमान होण्याच्या 
दृष्टीने पात्रता वेळेत निश्चित करणे हा एक महत्वाचा टप्पा असल्याने, या कार्यवाहीत होणारा कालपव्यय 
टाळण्याच्या दृष्टीने बी.डी.डी. चाळीतील भाडेकरुंची पात्रता उप जिल्हाधिकारी यांच्या ऐवजी संचालक 
बी.डी.डी. चाळी यांच्याकडून निश्चित करणे आवश्‍यक आहे, अशी सविस्तर चर्चा मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या 
अध्यक्षतेखाली दि.२२.०७.२०२१ रोजी झालेल्या बी.डी.डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधीत उच्चाधिकार 


शासन निर्णय क्रमांकः विविचा-२०२०/प्र.क्र.२१/गृनिप 


समितीच्या बैठकीमध्ये झाली. सदरहू चर्चेच्या अनुषंगाने बी.डी.डी. चाळीतील पुनर्विकासासाठी पात्र लाभार्थींची 
निश्चिती करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास 
अनुसरून आता झासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 

वरळी, नायगाव व ना.म.जोशी मार्ग येथील बी.डी.डी चाळींतील भाडेकरूंची पात्रता निश्चित करणे व 
अन्य अनुषंगिक बाबींसाठी वाचा क्र.२, ३) व ४) येथील अनुक्रमे, दि.०१.०३.२०१७, दि.१४.०६.२०१७ व 
दि.०९.०१.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उप जिल्हाधिकारी (अति./निष्का.) यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून 
करण्यात आलेली नियुक्‍ती या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत असून, त्याऐवजी मुंबईतील वरळी, नायगाव 
व ना.म.जोशी मार्ग येथील बी.डी.डी चाळींतील भाडेकरूंची पात्रता निश्चित करणे व अन्य अनुषंगिक बाबींसाठी 
संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. पात्रतेसंदर्भात 
संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी यांच्या निर्णयाविरूद्ध अपिलीय प्राधिकारी म्हणून पूर्वीप्रमाणेच अपर 
जिल्हाधिकारी (अति./निष्का.), मुंबई शहर हेच राहतील. 


२. वाचा येथील क्र.२), ३) व ४) येथील शासन निर्णयांन्वये, नियुक्‍त केलेल्या सर्व संबंधित उप जिल्हाधिकारी 
(अति/निष्का) यांनी भाडेकरूंची पात्रता निश्चित करण्यासाठी आतापर्यंत केलेले अंतिम कामकाज / निर्णय ग्राह्य 
धरून त्यापुढील उर्वरीत कार्यवाही संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी यांनी करावी. 


३. बी.डी.डी चाळ परिसरातील व चाळींबाहेरील बांधकामे जसे की, झोपड्या/ स्टॉल्स /इतर बांधकामे संदर्भात 
रहिवाशांची पात्रता निश्चित करणे व अनुषंगिक बाबींसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबतचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२२१२११४९४२०९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Arvind 
Tulshiram Shete « 


(अरविंद aie ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विविचा-२०२०/प्र.क्र.२१/गृनिप 


) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री, गृहनिर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा. राज्यमंत्री, गृहनिर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (गृहनिर्माण), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 

(म्हाडा), गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

११) मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

१२) अपर जिल्हाधिकारी (अति./निष्का.), मुंबई शहर/मुंबई उपनगर, मुंबई. 

१३) उप जिल्हाधिकारी (अति/निष्का), कुलाबा विभाग/धारावी विभाग, मुंबई शहर, मुंबई. 

१४) उप जिल्हाधिकारी (अति/निष्क), वांद्रे-२ विभाग, मुंबई उपनगर. 
) 
) 
) 


vo 


१५)उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, सावली इमारत, गणपत जाधव मार्ग, मुंबई. 
१७) निवडनस्ती (गृनिप), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKKK KK क्र 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


